उप संचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०१३ ते दि.०१/०१/२०१६ या कालावधीची 
सुधारीत अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र :- औसुवआ-०५१६/प्र.क्र.४२/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १ जून, २०१८. 


संदर्भ : १ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे समक्रमांकाचे परिपत्रक, दि. २० मार्च,२०१७. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन आदेश क्र.औसुवआ-१०११/प्र.क्र.५८/ कामगार-१, 
दि.२३.४.२०१८. 


परिपत्रक 


संदर्भाधीन दि. २० मार्च,२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये, उप संचाळक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व 
आरोग्य संचालनालय या संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१/०१/२०१३ ते दि.०१/०१/२०१६ या कालावधीची अंतिम 
सामायिक ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. श्री.वि.वि.लोंढे, उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, यांनी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे 
दाखल केलेल्या, मूळ अर्ज क्र.१६४/२०१६ या याचिकेच्या अनुषंगाने, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन 
आदेश क्र.औसुवआ-१०११/प्र.क्र.५८/ कामगार-१, दि.२३.४.२०१८ अन्वये, सन २०११-१२ ची उप संचालक, 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, या संवर्गाची निवडसूची सुधारीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार, कु.शा.सा.होंदुले 
आणि श्री.वि.वि.लोंढे यांना, दि.१४.५.२०१२, हा, नियमित पदोन्नतीचा व ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात आला आहे. 
त्यानुसार, त्यांचे ज्येष्ठतासूचीतील स्थान, श्री.हे.र.धेंड यांच्यानंतर दाखविणे आवश्‍यक आहे. 

३. तसेच, संदर्भाधीन दि.२० मार्च,२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या, “उपसंचालक, 
गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय”, या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, दि.०१.०१.२०१३ ते 
दि.०१.०१.२०१६ या कालावधीच्या, अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूच्यांमध्ये, श्री.हे.र.धेंड, उप संचालक, यांच्या 
नावासमोरील अभिप्रायांमध्ये नजरचुकीने, “उपसंचालक पदी दि.२७.६.२०१२ रोजी नियमित”, असे दर्शविण्यात 
आले आहे. त्याऐवजी, संदर्भाधीन, दि.२३.४.२०१८च्या आदेशासोबतच्या सुधारीत निवडसूचीच्या अनुषंगाने, 
दि.०१.०१.२०१३ ते दि.०१.०१.२०१६ या कालावधीतील, श्री.हे.र.धेंड, उप संचालक, यांच्या नावासमोरील 
अभिप्रायांमध्ये, “उपसंचालक पदी दि.१४.५.२०१२ रोजी नियमित”, असे नमूद करणे आवश्यक आहे. 


४. “उपसंचालक, गट-अ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय”, या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या, 
दि.०१.०१.२०१३ ते दि.०१.०१.२०१६ या कालावधीच्या, अंतिम सामायिक ज्येष्ठतासूच्यांमध्ये, कु.शा.सा.होंदुले, 
उप संचालक आणि श्री.वि.वि.लोंढे, उप संचालक यांचा ज्येष्ठता क्रमांक, पुढील पानावरील विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे असेल- 


शासन परिपत्रक क्रमांकः औसुवआ- ०५१६/प्र.क्र.४२/कामगार-१ 


अ. | उप संचालकांचे | ज्येष्ठता ज्येष्ठतासूची । ज्येष्ठता । ज्येष्ठता ज्येष्ठता 
क्र. | नाव दिनांक दिनांक यादीतील | यादीतील क्रम | यादीतील क्रम 
अ.क्र नंतर पूर्वी 

| 9 | 2 3 ¥ 4 ६ 9 

- कु.शा.सा.होंदुले | 98.04.2092 | 09.09.2093 sou jatexds | श्री.वि.वि.लोढे 
०१.०१.२०१४ ३२अ  । यांच्यानंतर व  श्री.सु.सा. 
०१.०१.२०१५ २६अ जोशी 
०१.०१.२०१६ १६अ यांच्यापूर्वी 

२. | श्री.वि.वि.लळोढे | १४.०५.२०१२ | ०१.०१.२०१३ ४०ब | Heras व | श्री.सु.सा. 
०१.०१.२०१४ ३२ब । कु.शा.सा. =| oh 
०१.०१.२०१५ २६ब | होंदुले यांच्यापूर्वी 
०१.०१.२०१६ १६ब  |। यांच्यानंतर 


आणि श्री.हे.र.धेंड यांच्या नावासमोरीळ अभिप्राय, खालील विवरणपत्रामध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे असतील- 


षु . 


७. 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. सर्व 


अ. | उप संचालकांचे नाव | ज्येष्ठतासूची | ज्येष्ठतायादीतीळ । अभिप्राय 

क्र दिनांक अ.क्र 

रि श्री.हे.र.धेड ०१.०१.२०१३ ४० उपसंचाळक पदी 
०१.०१.२०१४ ३२ दि.१४.५.२०१२ रोजी 
०१.०१.२०१५ २६ नियमित 
०१.०१.२०१६ १६ 


सदर, उप संचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची, दि.०१.०१.२०१३ ते दि.०१.०१.२०१६ या 
कालावधीची सुधारीत अंतिम ज्येष्ठतासूची, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही- 
२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ मधील सूचना विचारात घेऊन आणि मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण येथे दाखल केलेल्या, मूळ अर्ज क्र.१६४/२०१६ आणि मूळ अर्ज क्र.४००/२०१७ वरील अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


६. 
अधिकार्‍यांच्या निदर्डानास आणावी. 


संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, यांनी, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधित 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०५११५२४२७८१० असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Bhartiya 


DN: c=IN, o=Got 
. नी Labour Department, po! st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda 1 3dc5782df4340706cbae9c 

atish Bhartiva 222% 
seri 


ialNumber=5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1693db677c69e1582ba 


vernment Of Maharashtra, ou=Industry Energy and 


24d78c4b12a02126e493, cn=Satish Bhartiya 


Date: 2018.06.05 11:52:28 +05'30" 


(सतिठा भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः औसुवआ- ०५१६/प्र.क्र.४२/कामगार-१ 


२. सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य. 
३. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, ५ वा मजला, 
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्वी,मुंबई. 
प्रतः- 
१) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, उ.ऊ. व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवड नस्ती, (कामगार-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


